महाराष्ट्र शासन 


क्र. वैखप्र २०२३/प्र.क्र. २१/रोआ-१ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२४. 


विषय : वैद्यकीय खर्चाच्या देयकाच्या प्रतिपूर्तीस मंजूरी. 
श्री. जयंत जनार्दन यादव, मजूर 


ज्ञापन : 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांचे पत्र 
क्र. साबांमंसा/संकिर्ण/१९१२/२०२३, दिनांक १०.०४.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये उप अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा येथे कार्यरत असलेले श्री. जयंत जनार्दन यादव, मजूर यांच्या 
आई कै.श्रीमती पार्वती जनार्दन यादव यांच्या आजारपणासाठी ग्रॅन्ट मेडिकल HSI रुबी हॉल 
क्लिनिक, पुणे या खाजगी रुग्णालयात दि. २३.०८.२०२१ ते दि. 03.08.2029 या कालावधीत 
घेतलेल्या उपचाराकरितारु. ६,११,६४७/- एवढया खर्चाच्या प्रतिपुर्तीचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय, क्र.वैखप्र-२०२२/प्र.क्र.१२०/२०१६/राकावि-२, दि.१७.०१.२०२३ नुसार 
मान्यतेसाठी सादर केला होता. 


२. श्री.जयंत जनार्दन यादव, मजूर यांच्या आई कै.श्रीमती पार्वती जनार्दन यादव यांचा आजार 
(B/L extensive Pneumonia with Acute Respiratory Distress Syndrome with Subdural 
Hematoma with Speticemia) हा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएजी- 
२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, दिनांक १९/०३/२००५ सोबतच्या सोबतच्या परिशिष्ट अ मधील २७ 
आकस्मिक आजारापैकी अनुक्रमांक १ वर्गवारीत मोडत असल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक, सातारा 
यांनी त्यांचे पत्र क्र. स्वक्रांनापासरुसा / आस्था / वैप्रप्र / ९४३ / २०२३, दिनांक १६.०१.२०२३ अन्वये 
प्रमाणित केले आहे. 


३. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक १५.०९.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत श्री. जयंत जनार्दन यादव, मजूर 
यांच्या आई कै.श्रीमती पार्वती ज. यादव यांचा आजार शासन निर्णय दि. १९.०३.२००५ (हृदय 
विकाराशी संबंधित) समाविष्ट असल्याचे नमूद केले आहे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक 
२९.०५.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार श्री.जयंत ज. यादव, मजूर यांनी रु. 
१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपुर्ती मिळण्याकरीता कोणत्याही विमा कंपनीकडे 
दावा केलेला नसल्याचे तसेच त्यांच्या आई कै.श्री. पार्वती यादव त्यांचेवर पुर्णपणे अवलंबून होत्या, 
याबाबतचे शपथपत्र (Affidavit) सादर केले आहे. 


प्‌. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीलळ दिनांक 
१५.०९.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकित खर्चाच्या वाजवीपणाबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या 
दरानुसार तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक वैखप्र-२०२२/ प्र.क्र.३५ राकावि- 
२, दि. १९.०७.२०२२ नुसार ना देय बाबींची वजाती करणेबाबत अभिप्राय दिले होते. त्यास अनुसरुन 
अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील दिनांक २९.०५.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत सचिव 
समितीने “राज्यात कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजाराची लाट असतांना श्री. यादव यांच्या आईला 
सदर आजाराची लागण झाली होती. त्यात उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले आहे. श्री. यादव हे 
वर्ग-४ चे कर्मचारी आहेत. या सर्व बाबी विचारात घेता, सदर प्रकरणी सहानुभूतीपुर्वक” विचार करुन 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र २०२३/प्र.क्र. २१/रोआ-१ 


महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकिय देखभाल) नियम १९६१ मधील नियम क्र. ८(५) तसेच नियम क्र. १२ 
नुसार कै.श्रीमती पार्वती यादव यांचेवर उपचारार्थ झालेला एकूण रु. ६,११,६४७/- इतक्या प्रत्यक्ष 
खर्चातून ना- देय बाबींची म्हणजेच रु.१,१६,०१२/- ची वजाती करुन आलेली रक्कम रु. 
४,९५,६२३५/- (रुपये चार लाख पंच्याण्णव हजार Veal पस्तीस फक्त ) एवढया वैद्यकीय खर्चाच्या 
रकमेस “एक विशेष बाब” म्हणून मान्यता दिली आहे. श्री. जयंत जनार्दन यादव, मजूर यांच्या आई 
कै.श्रीमती पार्वती जनार्दन यादव ग्रॅन्ट मेडिकल फाऊंडेडन रुबी हॉल क्लिनिक, पुणे या खाजगी 
रुग्णालयात आंतररुग्ण कालावधीत खर्च केलेल्या रकमेची परिगणना पुढीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र तपशील फॉम 0 | दिनांक १५.०९.२०२३ | दिनांक २९.०५.२०२४ रोजी 
नुसार रोजी झालेल्या झालेल्या बैठकित सचिव 
सादर बैठकित खर्चाच्या समितीने दिलेल्या 
केलेली वाजवीपणाबाबत निर्देशानुसार एकूण देय 
रक्‍कम निश्चित करण्यात रक्‍कम 
आलेल्या दरानुसार 
सूचित केलेली रक्‍कम 
भाग-(ओ) 
| Doctors Fees ६७,५००/- १३,५००/- एकूणखर्चे रु. 
Dr.Kapil 218 32.५००/- ( Total २७ Visits x ६,११,६४७/- 
a ane : oie व ह र eae felts रक्कमे ee देय रक्‍कम 
00 
Cree a shoo Cg ना देय रक्कम  ५५,२१२/- 
Dr.Santosh Sontakke 19, 400/- रु. 48,000/-) ; 
२ २ 3 Admin Charges 300/- 
(२५०० + 2400 + ४५००० + २५०० + , 
(Diet Consultants) 
2400 + ५००० + २५०० + ५०००) ; 
Total 99 Visits x 2400 Per DAY) Meee ae 
“ey v7 : Linen/Laundry (Blanket) 
Dr. Pankaj Borade - ५.०००/- १,२००/ 
भवर a ( Total 2 Visits x 2400 डॉक्टर फी ५४,०००/- 
iene (अनुज्ञेय Tal रक्‍कम) 
Dr.RashmiBhamre = = ------- 
((-२५०० + 2400) 
Dr.Rashmi Aderao - २.५००/- 
(Total 9 Visits x 2400 Per DAY) 
2 Oxygen Charges ७,५००/- २,५००/- ऑक्सिजनचार्जेस ५,०००/- 
(4 Times x १५०० per day) (4 Times x ५००७. (अनुज्ञेय नसलेली रक्‍कम) 
day) एकूण नादेय- 9.96.092/- 
(अनुज्ञेय नसलेली रक्‍कम 
रु. ५०००/- 
एकूण (भाग अ) ७५,०००/ 


श्री.जयंत यादव, मजूर यांनी सादर केलेल्या वैद्यकीय देयकासोबत ना देय बाबींची रक्‍कम रु. ५५,२१२/- 
जोडण्यात आली आहे. तसेच सा.आ.वि.शा.नि.दि. १९.०७.२०२२ नुसार Admin Chgs -३००/-, Misc.- ३००/- 


, Linen/Laundry (Blanket) -१,२००/- वगळण्यात आले आहे. 


भाग (ब) औषधोपचारावरील खर्च 


(ECG + ER Doc.Charges + ER 
Nursing Charges + BSL Glucometer 
+ ER Mngnt P.Hour + Intracath) 


(४०० + ४०० + 200+ 200 + ८०० +200 ) 


Medicines Charges ९६५०.२१/- | -- | 
X Ray २,९१०/- | Ul 
Admin Charges ४८,३००/- | 
(Medical Attendant + Intensivist 
Charges + Diet Consultants ) 
( 28000 + २४००० + 300) 
Daily (Cardiac) Monitor 93,200/- i; -> २७६ Ee al 
RESP / VENTILATOR ४५,०००/- | -- | 
Accident Emergency 2,200/- शो 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र २०२३/प्र.क्र. २१/रोआ-१ 


Miscellenaneous 300/- aa 
(Medical Records + Registration) 
(२०० + १००) 

Adjustment Charges (-) 2.29/- | le 
Linen / Laundry (Blanket) 9,200/- | le 
Blood Centre 3,300/- | le 
Oxygen Charges ७,५००/- | -- | 
Chest Physiotheropy 2,000/- | ll 
C.T.Scan ६,०००/- | -- | 
Laboratory ४१,१००/- | -- | 
Medicines २,९१,६४७/ | -- | 
(-) DISCOUNT (-) 32,94¢/- | le 
एकूण (भाग अ) ५,०९,६४७/ | -- | 
Indoor ICU Charges 9,02,000/- i | 

(दि. 23.02.2029 ते दि. 03.08.2029) | (८५०० x 92 

(with Ventilator) days) 

एकूण भाग-ब १,०२,०००/- | -- | 
एकूण भाग-अ ५,०९,६४७/- Lo 

एकूण भाग-ब १,०२,०००/- 

पुर्णांकात रक्‍कम रु. ६,११,६४७/- | -- | ४,९५,६३५/- 
4, श्री .जयंत जनार्दन यादव, मजूर यांच्या आई कै.श्रीमती पार्वती जनार्दन यादव यांच्या 


वैद्यकीय प्रतिपुर्ती संदर्भात अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 


२९.०५.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकिमध्ये सचिव समितीने महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) 


नियम १९६१ मधील नियम क्र. ८(५) व नियम क्र. १२ नुसार वरील प्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आळेली 


रक्‍कम रु. ४,९५,६३५/- (अक्षरी रुपये चार लाख पंच्याण्णव हजार Weal पस्तीस फक्त) इतकी 


वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतीपुर्तीची रक्‍कम मंजूर करण्यास या ज्ञापनान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


६. उपरोक्त प्रमाणे अनुज्ञेय ठरविण्यात आलेली वैद्यकिय खर्चाची प्रतीपुर्तीची रक्‍कम पुढील 


अटी व शर्तीच्या अधिन राहील:- 


अ) मंजूर करण्यात आलेल्या प्रतिपूर्तीची रक्‍कम ही सर्व नियम, आदेशातील इतर सर्व 
तरतूदीच्या अधीन राहील. 

ब) वरील प्रमाणे प्रतिपूर्तीची परिगणना करण्यात आळी असली तरी महाराष्ट्र 
राज्यसेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम,१९६१ मधील नियम क्र.३ (आठ), ११(१) व (२) 
मधील तरतूदी नुसार अंतिम रक्‍कम अदा करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा देयकातील 
अनुज्ञेय नसलेल्या बाबींची फेरतपासणी करुन अनुज्ञेय नसलेला खर्च वगळण्याची 
दक्षता अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांनी घ्यावी. 


क) सदरचा खर्च मंजूर तरतूदीतूनच भागविण्यात यावा. 


ड) या प्रकरणी अतिप्रदान झाल्याची बाब निदर्शनास आल्यास, मंजूर केलेले 


प्रतिपुर्तीची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याचे आदेश शासन देईल. 


७. सदर शासन ज्ञापन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
९५०/रा.का.वि. २, दिनांक ३०.०५.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैखप्र २०२३/प्र.क्र. २१/रोआ-१ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०६२७११३३१३९३१८ असा आहे. 
हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ANANDA SHIVAJI 
NIMBALKAR 


( आ.शि. निंबाळकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा (मुळ वैद्यकीय देयकासह) 
(दोन प्रती) 
2) श्री. जयंत जनार्दन यादव, मजूर (द्वारा अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा) 


प्रत : माहितीसाठी व आवश्यक त्या पुढील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 
१. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य,(लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 
२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, सातारा. 
३. अवर सचिव (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग,जी.टी.रुग्णालय आवार, संकुल 
इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव ,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. रोजंदारी आस्थापना -— कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


